अहेरी पो.ठा.गु.नों.क्र.३०१७/२०१३ मधून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी जामीन 
अर्जाचे काम पहाण्यासाठी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.१४९/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१४. 


संदर्भ :- 

शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१४/ए.एस.६३/डी-चौदा, दि. 
१५.०७.२०१४ 
शासन निर्णय :- 

अहेरी पो.ठा, गु.नो.क्र.३०१७/२०१३ मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी जामीन अर्जाचे काम 


पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


१५.०७.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. 


१२,५००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, त्याव्यतिरिक्त 


त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय 


असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१४/प्र.क्र.१४९/पोल-१० 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस 


(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 


आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ३३४/१४/व्यय-७, दिनांक 


०५.०८.२०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०९०९११५१५५६९२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Veersinh 


Veersi nh Muralidhar Patil 


DN: CN = Veersinh Muralidhar 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, 


M U la | | d h a [| O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home 


P at | | Date: 2014.09.11 15:43:48 


+05'30" 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
३. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. अँड. .श्री.प्रशांत सत्यनाथन, ४५, फ्रेंडस्‌ कॉलनी, फ्रेंडस्‌ सुपर बाजाराच्या मागे, काटोल 
रोड, नागपूर- ४४००१३. 

८. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


